RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 

[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये २६.०० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग 

बुधवार , मे २० , २०२२ / वैशाख ३० , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ४२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / स.आ. - ५ / १५६ / अमरसेवा सह / २०२२ / ६०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुमे , आनंदप्रेम नागरी सहकारी पतसंस्थआ मर्या . , डोंबिवली , जि . ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महार सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व निमय १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची वि करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे : 

अ.क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 
मॅनेजर 

( १ ) 

( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

१ 

श्री . प्रविण प्रकाश नलवडे 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व कार्यालयाकडील परिपत्रकीयसूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्या सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( १ ) 

भाग एक- अ ( म.उ.वि. ) ४२ - १ 


वर्ष ८ , अंक २ ९ ( २ ) ] 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , मे १८ , २०२२ / वैशाख २८ , 

शके १ ९ ४४ 

— 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडेल्या विहीत नमुन्यात प्रपक्ष १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उपनिबंधक , सहाकीर संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभागत 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये हे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालया माहिती 
सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडित झाल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानगाक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्या किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही , या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०२ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

66 

" 

66 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " 66 एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

66 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर आनंदप्रेम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , 
डोंबिवली ( पू ) , जि . ठाणे असा फलक लावता येऊ शकेल . 

99 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यांने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 

भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमत करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमुद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांची प्रपत्र - ४ वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजास आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावी . 

पुणे , 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पत संस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


